सोलार पॉवर प्रोजेक्ट, साक्री या प्रकल्पासाठी 
के.एफ.डब्ल्यु.जर्मन बँकेकडून महानिर्मिती 
कंपनी मर्यादित यांना प्राप्त झालेल्या कर्जाच्या 
रकमेच्या (१९.२५१५ कोटी) समायोजनाबाबत 
वित्तीय वर्ष २०२३-२४ (लेखाशिर्ष ६८०१०६६५) 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्र.पुरमा-२०२२/प्र.क्र.१८/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :१ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ :- १) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.पुरमा-२०२२/प्र.क्र.१८/ऊर्जा-३, 
दि.३१ मार्च,२०२२, दि.१२ ऑक्टोबर, २०२२, दि.३१ मार्च, २०२३ व दि.२५ सप्टेंबर, २०२३. 
2) महाळेखापाल कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र .D.O.No.AC.II/CAORB/CH-9/2023-28/320, 
दि.०९ सप्टेंबर, २०२३. 
3) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. पुरक-२०२३/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि.१९ डिसेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 

सोलार पॉवर प्रोजेक्ट, साक्री प्रकल्प, के.एफ.डब्ल्यु. जर्मन बँकेच्या सहकार्याने उभारण्यात येत आहे. 
सदर प्रकल्पासाठी सन २०२३-२४ या वर्षाकरिता रक्‍कम रु. 0.0009 कोटी मूळ तरतूद व माहे जुले २०२३ च्या 
अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीव्दारे रक्‍कम रु.१२.८७९१ कोटी इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे, अशी 
एकूण रक्कम रु. १२,८७,९२,०००/- तरतूद करण्यात आली आहे. 


सन २०२३-२४ या वर्षाच्या खर्चाचे पूरक विवरणपत्र दि. ०७.१२.२०२३ रोजी विधानमंडळास सादर करण्यात 
आले. सदर पुरवणी खर्चास आता विधानसभेने मान्यता दिली आहे. दि.३१.०३.२०२४ रोजी संपणाऱ्या वित्तीय वर्षाच्या 
विनियोजनांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी पुरवणी विनियोजन विधेयकास मा. राज्यपालांनी संमती दिली आहे. आणि 
ते महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन अधिनियम, २०२३ (सन २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.४७ म्हणून 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण, भाग-४, दि.१८.१२.२०२३ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. 


जागतिक बँकेकडून सन २०२३-२४ मध्ये कर्जरुपाने रक्‍कम रु.१९,२५,१५,०००/- (रु.एकोणीस कोटी 
पंचवीस org पंधरा हजार फक्त) परस्पर महानिर्मिती कंपनीला अदा करण्यात आलेले आहेत. 
रु.१९,२५,१५,०००/- इतकी रक्‍कम थेट प्रकल्प आस्थापित करणाऱ्या कंपनीस प्राप्त झालेली आहे. सदर रक्‍कम 
महालेखापाल कार्यालयाने ८६५८-११० CAORB suspense या निलंबन लेखाशिर्षाखाली दर्शाविळे आहेत. या 
रकमा दीर्घ कालावधीसाठी निलंबन खात्यामध्ये वर्ग करुन ठेवणे योग्य नसल्यामुळे, सदर रक्‍कम योग्य त्या 
लेखाशीर्षाखाली वर्ग करुन, पुस्तकी समायोजन करण्याबाबत महालेखापाल कार्यालयाने सूचित केले आहे. 
महालेखापालांच्या दि.०८.०९.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सुचित केळेळे रु.१९,२५,१५,०००/- इतकी रक्कम योग्य 
त्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यासाठी पुस्तकी समायोजन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०२२/प्र.क्र.१८/ऊर्जा-३ 
शासन निर्णय :- 

सोलार पॉवर प्रोजेक्ट, साक्री प्रकल्प, के. एफ. डब्ल्यु. जर्मन बँकेकडून रक्‍कम 
रु.१९,२५,१५,०००/- (रु.एकोणीस कोटी पंचवीस लाख पंधरा हजार फक्त) आस्थापित करणाऱ्या 
कंपनीस थेट प्राप्त झाली आहे. तरी सदर रक्कम पुस्तकी समयोजनाने वितरीत करण्यास मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


2: या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम ज्या कारणासाठी मंजूर 
करण्यात आलेली आहे, त्याच कारणासाठी उपयोगात आणली जाईल, याची खातरजमा करावी. 


३. वरील बाबींचा खर्च "क्रमांक के-११, ६८०१ वीज प्रकल्पासाठी कर्जे, १९० सार्वजनिक क्षेत्र व 
इतर उपक्रमांना कर्ज, (००)(००)(०४) सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी के.एफ.डब्ल्यु. जर्मन बँकेकडून महाराष्ट्र 
राज्य वीज निर्मिती कंपनीला कर्जे (कार्यक्रम) (६८०१०६६५, ५५ कर्ज व आगाऊ रकमा" या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून 
समायोजित करण्यात यावा. 


४. सदर कार्यवाही करण्यास नियंत्रण अधिकारी म्हणून श्री. ना. श्री. कराड, उपसचिव, (ऊर्जा-३) 
उद्योग,ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून डॉ. गौरी पाटील,कार्यासन 
अधिकारी (ऊर्जा-३) यांनी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून सदर रकमेचे पुस्तकी समायोजन 
करण्याची कार्यवाही करावी. 


प्‌. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५/२०२४/त्रच्ण व हमी, 
दिनांक १७/ ०१/२०२४ मधील मंजूरीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०२०११२२६२०१०१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DR. GAURI RAKESH डयन 


PATIL 


(डॉ. गौरी पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 
प्रत:- 

१) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित, प्रकाऱगड, वांद्रे,(पूर्व), मुंबई - Yoo ०५१. 
) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 
) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
) 
) 
) 


AD 


3 


x 


अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप / राळेवि-१), मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

७) निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (Gd), मुंबई-४०००५१. 

८) कक्ष अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 

९) कक्ष अधिकारी (प्रशा-५), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
१०) वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती / साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११) निवड नस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


ल. ८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


